RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ११० ( २ ) ] 


शुक्रवार, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २ ९, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मुख्य इमारत , दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ 


अधिसूचना 


कारागृह अधिनियम , १८ ९ ४ . 

क्रमांक पीएआर. १३१९ / प्र.क्र .३३४ / १९/ तुरुंग- ३. - कारागृह अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा ९ ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , 
त्यांच्या कलम ५ ९ चे खंड ( ५ ) व ( २८ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई संचित व अभिवचन रजा) नियम, १९ ५ ९ यांत आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

या नियमांना , महाराष्ट्र कारागृह ( मुंबई संचित व अभिवचन रजा) ( सुधारणा) नियम, २०१९ असे म्हणावे . 
महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई संचित व अभिवचन रजा ) नियम, १९ ५ ९ यांच्या नियम १८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात 


१ . 


२ . 


येईल : 


१८ . अभिवचन रजा मंजूर करणारे सक्षम प्राधिकारी 

( १) सिद्धापराधी ठरलेल्या कैद्यास अभिवचन रजेवर सोडण्यास मंजुरी देणारे सक्षम प्राधिकारी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ सक्षम प्राधिकारी " असा करण्यात आला आहे ) हे पुढीलप्रमाणे असतील : 

( एक ) महासंचालक , सुधारसेवा , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हा , पुढील प्रकरणांच्या बाबतीत , सक्षम प्राधिकारी 
असेल , ती प्रकरणे म्हणजे , 

( क ) महाराष्ट्र राज्याबाहेर स्थित असलेल्या न्यायालयांनी सिद्धापराधी ठरविलेले कैदी ; 

( ख ) महाराष्ट्र राज्यात स्थित असलेल्या न्यायालयांनी सिद्धापराधी ठरविलेल्या, परंतु , राज्याबाहेर स्थित 
असलेल्या कारागृहात बंदीवास भोगत असलेले कैदी ; 


( १ ) 


भाग चार - अ - २५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २९, शके १ ९ ४१ 


( ग ) राजकीय अपराधाबद्दल सिद्धापराधी ठरविलेले कैदी ; 

( घ ) ज्यात कोणतेही प्रकरण किंवा कोणत्याही प्रकरणांच्या प्रवर्गातील प्रकरण त्यांच्याकडे आदेशार्थ 
निर्देशित करण्यात यावे, असे निर्देशित करण्यात आले असेल तेथे, असे इतर कोणतेही प्रकरण किंवा प्रकरणांचा 


प्रवर्ग ; 


( दोन ) इतर सर्व प्रकरणांत , राज्याच्या कोणत्याही भागात बंदीवासात असलेल्या कोणत्याही कैद्याच्या बाबतीत , 
ज्या विभागात तो कैदी बंदीवासात असेल त्या विभागाचा विभागीय आयुक्त, किंवा तो विभागीय आयुक्त मुख्यालयाबाहेर 
असेल तेव्हा, ज्यांच्याकडे अभिवचन रजेवर सोडण्याचा अर्ज केला असेल अशा, त्या विभागाचा सहायक आयुक्त 
हा , सक्षम प्राधिकारी असेल : 

परंतु , अभिवचन रजेसाठीचा अर्ज विभागीय आयुक्ताने किंवा सहायक आयुक्ताने फेटाळला असेल त्याबाबतीत , 
महासंचालक, सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याच्याकडे अपील दाखल करण्यात येईल व त्यावरील त्यांचा निर्णय 
अंतिम असेल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . श्री . कराड , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर २० , २०१ ९ / भाद्र २ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


3 


३ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor, Main building , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2019 


NOTIFICATION 


PRISONS Act, 1894 . 

No. PAR . 1319/ C . R. 334 /19 /PRS - 3. - In exercise of the powers conferred by clauses (5 ) and (28 ) 
of section 59 of the Prisons Act, 1894 ( IX of 1894 ), in its application to the State ofMaharashtra , and all 
other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole ) Rules , 1959, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole ) 
(Amendment) Rules , 2019 . 

2. For Rule 18 of the Maharashtra Prisons (Mumbai Furlough and Parole ) Rules, 1959 , the 
following rule shall be substituted , namely : 

" 18. Authorities competent to sanction parole .— (1 ) The autority competent to sanction 
release of a convicted prisoner on parole (hereinafter referred to as “ the Competent Authority "), 
shall be as follows, namely 

(1) the Director General, Correctional Services , Maharashtra State , Mumbai in the 
following cases : 

(a ) prisoners convicted by Courts situated outside the State of Maharashtra , 

( b ) prisoners convicted by Courts situated within the State ofMaharashtra , but 
confined in prisons situated outside the State . 

(c ) prisoners convicted of political offences , 

(d ) any other case or class of cases wherein it is directed to that the case of 
specified class of cases be referred to it for orders , 

(ii) In all other cases , the Divisional Commissioner of the Division in which the prisoner 
is lodged , or when the Divisional Commissioner is out of headquarter, the Assistant 
Commissioner of the Division for any prisoner lodged in any part of the State , to 
whomsoever an application for release on parole is made : 

Provided that when an application for parole is refused by the Divisional Commissioner 
or the Assistant Commissioner, an appeal shall lie to the Director General, Correctional 
Services, Maharashtra State , Mumbai, whose decision shall be final." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. S. KARAD , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


